वाचा :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
लातूर शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० मार्च, २०२२ 


, शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र.क्र.११९/नवि-३३, 


दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 


, शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 


दिनांक २७ मे, २०१६. 


, शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.3२८/नवि-३३, 


दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 


, शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३९/नवि-३३, 


दिनांक ११ मे, २०१७ व दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०१८. 


. नगरपरिषद शासन संचालनालयाचे क्र .नपप्रस/नगरोत्थान/लातूर रस्ते प्रस्ताव/ 


प्र.क्र.६४७/२०२०/का.७/७२८, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२२. 


. दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत 


प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत लातूर महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्प 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे 
मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
नांदेड यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक २२ 
फेब्रुवारी, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या लातूर 


महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे 


विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 
ee) 
No Name of Work Length (Km) Cost (Rs.) 
1 1.1- Construction of Storm Drain at ward No-1 Latur 0.725 4114559 
Municipal Corporation, Latur 
2 1..2- Construction of Thin White Topping Concrete Road & 0.113 2773324 
Drain at ward No-1 Latur Municipal Corporation, Latur 
3 1.3- Construction of BT Road & Drain at ward No-1 Latur 0.450 3488623 
Municipal Corporation, Latur 
4 2.1-Construction of Storm Drain at ward No-2 Latur 0.731 4148691 
Municipal Corporation, Latur 
5 2.2- Construction of BT Road & Drain at ward No-2 Latur 0.345 2908091 
Municipal Corporation, Latur 
6 | 2.3- Construction of Conventional Concrete Road at ward 0.155 2089019 
No-2 Latur Municipal Corporation, Latur 
5 2.4- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 1.463 10713221 
ward No-2 Latur Municipal Corporation, Latur 
8 | 2.5- Construction of Storm Drain at ward No-2 Latur 0.783 4443722 
Municipal Corporation, Latur 
9 3.1- Construction of Storm Drain at ward No-3 Latur 0.535 3036232 
Municipal Corporation, Latur 
10 3.2- Construction of Conventional Concrete Road at ward 0.870 11609603 
No-3 Latur Municipal Corporation, Latur 
11 3.3- Construction of Bituminous Road & Drain at ward No- 1412 15545679 
3 Latur Municipal Corporation, Latur 
12 3.4- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 0.300 2998970 
ward No-3 Latur Municipal Corporation, Latur 
13 35 Construction of Thin White Topping Concrete Road & 1.000 19404801 
Drain at ward No-3 Latur Municipal Corporation, Latur 
14 4.1- Construction of Conventional Concrete Road at ward 1.017 9889594 
No-4 Latur Municipal Corporation, Latur 
15 4.2- Construction of Thin White Topping Concrete Road 0.710 8039871 
at ward No-4 Latur Municipal Corporation, Latur 
16 4.3- Construction of Conventional Concrete Road at ward 1577 15239463 
No-4 Latur Municipal Corporation, Latur 
7 4.4- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 0.747 6431641 
ward No-4 Latur Municipal Corporation, Latur 
18 4.5- Construction of Conventional Concrete Road at ward 0.680 11066074 
No-4 Latur Municipal Corporation, Latur 


पृष्ठ ११ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


Sr. 

No Name of Work Length (Km) Cost (Rs.) 

19 5.1- Construction of Storm Drain at ward No-5 Latur 0.234 1328017 
Municipal Corporation, Latur 

20 5.2- Construction of Bituminous Road at ward No-5 Latur 0.466 2577284 
Municipal Corporation, Latur 

21 5.3- Construction of Conventional Concrete Road at ward 0.490 6368004 
No-5 Latur Municipal Corporation, Latur 

22 5.4- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 0.697 7132779 
ward No-5 Latur Municipal Corporation, Latur 

23 5.5- Construction of Conventional Concrete Road at ward 0.701 9101113 
No-5 Latur Municipal Corporation, Latur 

24 5.6- Construction of Storm Drain at ward No-5 Latur 0.229 1299718 
Municipal Corporation, Latur 

25 6.1- Construction of Storm Drain at ward No-6 Latur 0.730 4142973 
Municipal Corporation, Latur 

26 6.2- Construction of Thin White Topping Concrete Road & 0.395 7035419 
Drain at ward No-6 Latur Municipal Corporation, Latur 

27 6.3- Construction of Bituminous Road at ward No-6 Latur 0.421 2413370 
Municipal Corporation, Latur 

28 7.1- Construction of Storm Drain at ward No-7 Latur 1.245 7065624 
Municipal Corporation, Latur 

29 7.2- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 1.029 12449007 
ward No-7 Latur Municipal Corporation, Latur 

30 7.3- Construction of Conventional Concrete Road at ward 0.310 4214218 
No-7 Latur Municipal Corporation, Latur 

31 7.4- Construction of Conventional Concrete Road at ward 0.415 5406501 
No-7 Latur Municipal Corporation, Latur 

32 7.5- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 0.659 5685869 
ward No-7 Latur Municipal Corporation, Latur 

33 8.1- Construction of Storm Drain at ward No-8 Latur 0.310 1759389 
Municipal Corporation, Latur 

34 8.2- Construction of Conventional Concrete Road at ward 0.580 7779920 
No-8 Latur Municipal Corporation, Latur 

35 8.3- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 0.474 4173348 
ward No-8 Latur Municipal Corporation, Latur 

36 8.4- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 0.232 3022588 
ward No-8 Latur Municipal Corporation, Latur 

37 9.1- Construction of Storm Drain at ward No-9 Latur 0.440 2497127 
Municipal Corporation, Latur 

38 9.2- Construction of Thin White Topping Concrete Road at 0.988 10856066 
ward No-9 Latur Municipal Corporation, Latur 

39 9.3- Construction of Bituminous Road at ward No-9 Latur 0.650 5787108 
Municipal Corporation, Latur 

40 10.1- Construction of Conventional Concrete Road at 0.690 9203455 
ward No-10 Latur Municipal Corporation, Latur 

41 10.2- Construction of Thin White Topping Concrete Road 0.660 7238210 


at ward No-10 Latur Municipal Corporation, Latur 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


Sr. 

No Name of Work Length (Km) Cost (Rs.) 

42 10.3- Construction of Storm Drain at ward No-10 Latur 0.704 3995400 
Municipal Corporation, Latur 

43 10.4- Construction of Thin White Topping Concrete Road 0.660 5693291 
at ward No-10 Latur Municipal Corporation, Latur 

AA 11.1- Construction of Conventional Concrete Road at 0.128 1781935 
ward No-11 Latur Municipal Corporation, Latur 

45 11.2- Construction of Thin White Topping Concrete Road 1.500 16438331 
at ward No-11 Latur Municipal Corporation, Latur 

AG 11.3- Construction of Storm Drain at ward No-11 Latur 0.522 3291693 
Municipal Corporation, Latur 

a7 12.1- Construction of Storm Drain at ward No-12 Latur 0.736 4460788 
Municipal Corporation, Latur 

48 12.2- Construction of Bituminous Road at ward No-12 0.855 5762741 
Latur Municipal Corporation, Latur 

49 12.3- Construction of Thin White Topping Concrete Road 110 9218404 
at ward No-12 Latur Municipal Corporation, Latur 

50 12.4- Construction of Storm Drain at ward No-12 Latur 1.044 5924929 
Municipal Corporation, Latur 

51 13.1- Construction of Storm Drain at ward No-13 Latur 0.252 1430211 
Municipal Corporation, Latur 

52 13.2- Construction of Bituminous Road at ward No-13 0.636 3943793 
Latur Municipal Corporation, Latur 

53 13.3- Construction of Thin White Topping Concrete Road 1.360 31314256 
& Drain at ward No-13 Latur Municipal Corporation, Latur 

54 13.4- Construction of Conventional Concrete Road at 0.364 4898284 
ward No-13 Latur Municipal Corporation, Latur 

55 14.1- Construction of Thin White Topping Concrete Road 1.707 30413604 
at ward No-14 Latur Municipal Corporation, Latur 

56 14.2- Construction of Conventional Concrete Road at 0.750 9726880 
ward No-14 Latur Municipal Corporation, Latur 

57 15.1- Construction of Storm Drain at ward No-15 Latur 0.194 1101048 
Municipal Corporation, Latur 

58 15.2- Construction of Thin White Topping Concrete Road 1.404 16261397 
at ward No-15 Latur Municipal Corporation, Latur 

59 15.3- Construction of Conventional Concrete Road at 0.200 3726829 
ward No-15 Latur Municipal Corporation, Latur 

60 | 16.1- Construction of Storm Drain at ward No-16 Latur 0.770 4369943 
Municipal Corporation, Latur 

61 16.2- Construction of Conventional Concrete Road at 0.510 6823142 
ward No-16 Latur Municipal Corporation, Latur 

62 16.3- Construction of Thin White Topping Concrete Road 0.465 5125178 
at ward No-16 Latur Municipal Corporation, Latur 

63 tA Construction of Storm Drain at ward No-17 Latur 0.786 4460788 
Municipal Corporation, Latur 

64 17.2- Construction of Conventional Concrete Road at 0.242 3287302 


ward No-17 Latur Municipal Corporation, Latur 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


Sr. 
ae Name of Work Length (Km) Cost (Rs.) 
65 17.3- Construction of Bituminous Road at ward No-17 1.066 9042877 
Latur Municipal Corporation, Latur 
66 17.4- Construction of Thin White Topping Concrete Road 0.200 2251609 
at ward No-17 Latur Municipal Corporation, Latur 
67 17.5- Construction of Conventional Concrete Road at 1.202 15551376 
ward No-17 Latur Municipal Corporation, Latur 
68 | 18.1- Construction of Storm Drain at ward No-18 Latur 0.139 788950 
Municipal Corporation, Latur 
8 18.2- Construction of Conventional Concrete Road at 0.230 4076686 
ward No-18 Latur Municipal Corporation, Latur 
70 18.3- Construction of Bituminous Road at ward No-18 2472 16571196 
Latur Municipal Corporation, Latur 
1 Proposed Construction of BT road at Padmavati Nagar, 0.450 8400505 
Under Latur Municipal Corporation. 
72 Proposed Construction of BT road near Gangadham , 0.800 14893049 
Under Latur Municipal Corporation. 
73 Proposed Construction of BT road from Ring road to Raje 0.350 14845440 
farm, Under Latur Municipal Corporation. 
Proposed Construction of BT road from Ring road to 
74 |Maharana Pratap Nagar Under Latur Municipal 0.475 10575312 
Corporation. 
75 Proposed Construction of B.T Road from scrap Market to 0.250 5655320 
Kalmale Nagar, Under Latur Municipal Corporation. 
16 Proposed Construction of BT road from Katpur Road to 0.500 9315291 
Govind Residency, Under Latur Municipal Corporation. 
47 Proposed Construction of B.T Road Ganjgolai to shahu 0.450 4891083 
chowk (L=450 m, W=11 m) 
Proposed Construction of Divider from Shivaji Chowk 
78 |toMahatma Gandhi Chowk at = Latur Municipal 1.100 8765180 
Corporation. 
79 Proposed Construction of Divider from Shivaji Chowk to 1.500 11952518 
Rajiv Gandhi Chowk at Latur Municipal Corporation. 
80 | Proposed Construction of Divider from Shivaji Chowk to 2.150 17131942 
Sai Naka (Renapur Naka) at Latur Municipal Corporation. 
Total 57.44 582636786 
| BL QC & Testing Charges+ Royalty 26316538 
€ Total cost with QC & Royalty 608953324 
Insurance 0.5% (On work Portion) - i 2913184 
G.S.T 12% (on Work Portion) - ii 69916414 
Total Cost ( A+B+i+ii) 68172922 
Say Rs. 68.18 Cr. 
कार्यादेश दिनांकापासून 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 


१२ महिने 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


०२. लातूर महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
, राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
च नागरी स्थानिक । योजनेची मंजूर अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प । संस्थेचा सहभाग (प्रकल्प 
ग्र या स त fost अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
ज्य संस्थेचे नाव किंमत व्या किंमतीच्या 
किंमतीच्या ७०%) किंमतीच्या ३०%) 
१ 2 3 6 षु 
: लातूर रु. ६८.१८ रु. ४७.७२६ रु. २०.४५४ 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार लातूर महानगरपालिकेच्या रस्ते विकास 


प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन लातूर महानगरपालिकेमार्फत करणेत यावे. 

२. सदर प्रकल्पासाठी शासन निर्णय दिनांक ०४ जून, २०१८ अन्वये विहीत केल्यानुसार जास्तीत 
जास्त ३ टक्केच्या मर्यादेत शुल्क प्रदान करण्याच्या अधीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची 
नियुक्‍ती महानगरपालिकेने सात दिवसात करावी. त्याबाबत आवश्‍यक ठराव महानगरपालिकेने 


करावा. 


३. शासन निर्णय दिनांक ०४ जून, २०१८ अन्वये विहीत केलेप्रमाणे व त्या शासन निर्णयातून 
तरतूदींच्या अधीनतेने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क (PMC Charges) संबधित 
सल्लागारास स्वनिधीतून प्रदान करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. त्याबाबत 
MAA ठराव महानगरपालिकेने सात दिवसात करावा. 

४. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 
निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व वैकल्पीक 
सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आव्यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता 
प्रकल्पाच्या दुसऱया वर्षापर्यंत करणे आवश्यक राहील. 


1) बंधनकारक सुधारणा :- 


१. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात महानगरपालिकेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण 
करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची 
१०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


२. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान ८० टक्के वसुली करणे. 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


३. 
8. 


॥) 


नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 
संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, fede नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण करणे 
आव्यक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुनर्मुल्यांकन 


झाले नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे 
बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 


तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे बंधनकारक 
राहील. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 


पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील वर्षात 
सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा :- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील 


सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्यजळ संचय 


करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर ऑडीट) 


करुन घ्यावे. जललेखापरिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण करण्याबाबत संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित 
कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती :- 


ts 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा (Financial 
Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर 
सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. लातूर 
महानगरपालिकेस यापूर्वी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर रस्ते 
प्रकल्पासाठी वितरीत केलेल्या रु. ३.८१५ कोटी इतका राज्य हिऱ्याचा निधी लातूर 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


महानगरपालिकेकडे अखर्चित आहे. सदर निधी या प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करताना समायोजित करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा 


निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा 
एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते 
उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी 


उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या १४ 
व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच प्राप्त होणाऱ्या १५ व्या वित्त 
आयोगाच्या अनुदानाशी Vast Ty" (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी 
त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या प्रमाणात 


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिश्‍्याची रक्‍कम stat 
एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत 
केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद 


प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालय 
यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस राज्य 


शासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक 
देयकामध्ये राज्य शासनाच्या ea जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात 
संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने Caesarea रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ येणार नाही. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने 


मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही 
कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज 
कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक 
अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था / संबधित 
अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


इ) प्रकल्पांचे 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन 
यंत्रणा लातूर महानगरपालिका आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पालन करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुकत, लातूर महानगरपालिका यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक 3 च्या शासन निर्णयातील 


सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अश्ा प्रकल्पासाठी 


मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन 


निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील.या 
प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मळनिस्सारण अशा कामांसाठी पुन्हा खोदावे लागणार 
नाहीत अशा पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची 


खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने 
करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावश्यक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी 


करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार 
यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


चे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या 
विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपेकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ 
तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकळ ऑडीट) संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक राहील. AAA दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


फ) प्रकल्पासाठी आवश्‍यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित नागरी 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी “राष्ट्रीयकृत 
बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” (एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र 
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” (एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय 
संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता 


केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी घेण्यात 
येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आवश्‍यक कार्यवाही करणे 
बंधनकारक राहिल. 


ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 


१. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 


दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 


संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त 
होणार नाही. 


. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 


केलेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. 


ह) इतर बंधनकारक अटी व शार्ती - 


aly 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. त्यासाठी राज्य शासनामार्फत त्या करिता 
कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 


. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणे 


संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


. लातूर शहरास किमान ODF+ दर्जा प्राप्त करणे व कचरा मुक्‍तीबाबत तीन-तारांकीत (Three 


Star Rating) मानांकन प्राप्त करण्याच्या अनुषंगाने आवऱ्यक ती सर्व कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी ही आयुक्‍त, लातूर महानगरपालिका यांची व्यक्तिश: राहील. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२२/प्र.क्र.६२/नवि-३३ 


प्रति, 


१५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२०३१०१७३७१९७९२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने, 
PANDURANG 
JOTIBA 
JADHAV 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA 
JADHAV 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc19db061 2f1ffdf83 
e54efe7da2b1bc63d18df8e09b3c7eece65, 
cn=PANDURANG JOTIBA JADHAV 

Date: 2022.03.10 17:52:43 +05'30' 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, नगर विकास विभाग 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 

. जिल्हाधिकारी, लातूर. 

. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 
. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, लातूर. 

. आयुक्‍त, लातूर महानगरपालिका, जि. लातूर. 

. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


